मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातून मुख्याधिकारी 
गट-अ संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती व 


पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ:- महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ दि.१४.०७.२०२१. 


शासन आदेठा:- 

खालील नमुद अधिकाऱ्यांना मुख्याधिकारी गट-ब (एस-१५ रु.४१८००-१३२३००) संवर्गातून मुख्याधिकारी 
गट-अ (एस-२० रु.५६१००-१७७५००) संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देऊन त्यांना संदर्भाधिन 
अधिसूचनेच्या अनुषंगाने वाटप झालेल्या महसूली विभागांतर्गत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर सक्षम 
प्राधिकरणाच्या मान्यतेने पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे: - 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 

ष्‌ श्री.श्रीकृष्ण वाहुरवाघ, | अमरावती  । मुख्याधिकारी, मेहकर नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, अकोट नगरपरिषद, जि.बुलडाणा 
जि.अकोला. 

२. | श्री.विजय आनंदराव देवळीकर, नागपूर मुख्याधिकारी, बल्लारपूर नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, पुलगांव जि.चंद्रपूर. 
नगरपरिषद, जि.वर्धा. 

३. | श्री.मनोहर अकोटकर, | अमरावती  । मुख्याधिकारी, खामगांव नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, खामगांव जि.बुलडाणा. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.बुलडाणा. पदोन्नती. 

४. | श्री.देळीप विश्वनाथ मेनकर, नाशिक उपायुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका. 
सहायक आयुक्त, नाशिक 
महानगरपालिका. 

५. | aR मुलाणी, मुख्याधिकारी, पुणे मुख्याधिकारी, जयसिंगपूर नगरपरिषद, 
शिरोल नगरपरिषद, जि.कोल्हापूर. जि.कोल्हापूर. 

६. श्रीमती मेघना वासनकर, अमरावती  । मुख्याधिकारी, अकोट नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, चांदुररेल्वे जि.अकोला. 
नगरपरिषद, जि.अमरावती. 

७. । श्री.जयवंत सोनवणे, मुख्याधिकारी, | औरंगाबाद  । उपायुक्त, परभणी महानगरपालिका. 
मानवत नगरपरिषद, जि.परभणी. 

८. | श्रीमागवत उत्तम  बिघोत,। औरंगाबाद मुख्याधिकारी, वैजापूर नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, वैजापूर नगरपरिषद, जि.औरंगाबाद. या गट-अच्या कार्यरत पदावर 
जि.औरंगाबाद. पदोन्नती. 


शासन आदेशा क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 

९. | श्रीमती सुवर्णा भुजंगराव ओगले, पुणे सहायक आयुक्‍त, गट-अ, विभागीय आयुक्‍त 
सहायक आयुक्त, गट-ब, विभागीय कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग. 

दि श्रीमती शोभा भगवान बाविस्कर, नाशिक मुख्याधिकारी, पाचोरा नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, पाचोरा नगरपरिषद, जि.जळगांव. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
जि.जळगांव. पदोन्नती. 

|] श्री.गंगाधर मारोती इरलोड, | औरंगाबाद | मुख्याधिकारी, देगलूर नगरपरिषद, जि.नांदेड. 
मुख्याधिकारी, देगळूर नगरपरिषद, या गट-अच्या कार्यरत पदावर पदोन्नती. 
जि.नांदेड 

१२. | श्री.दादाराव डोल्हारकर, | अमरावती  । मुख्याधिकारी, कारंजा नगरपरिषद, जि.वाशिम. 
मुख्याधिकारी, कारंजा नगरपरिषद, या गट-अच्या कार्यरत पदावर पदोन्नती. 
जि.वाशिम. 

१३. | acer  शोट्टी  सुंकेवार,| औरंगाबाद | BUT, नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, Wey नगरपरिषद, 
जि.परभणी. 

१४. | Mares मारुती घोलप, पुणे उपायुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका 
मुख्याधिकारी, जुन्नर नगरपरिषद, 
जि.पुणे. 

१५.  श्री.सुंदर आत्माराम बोंदर,। औरंगाबाद मुख्याधिकारी, परळी-वैजनाथ नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, निलंगा नगरपरिषद, जि.बीड. 
जि.लातूर. 

१६. | श्रीमती माधुरी मुरारी मडावी, अमरावती  । मुख्याधिकारी, यवतमाळ नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, यवतमाळ जि.यवतमाळ.या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.यवतमाळ. पदोन्नती. 

qo. | श्री.मंगेश रंगराव खवले, जिल्हा नागपूर मुख्याधिकारी, उमरेड नगरपरिषद, जि.नागपूर. 
प्रशासन अधिकारी, गडचिरोली. 

१८. | श्री.रामनिवास पांडूरंगजी झंवर, |  कोकण-२  । सहायक आयुक्‍त, गट-अ, नगरपरिषद प्रशासन 
सहायक Baya, गट-ब, संचालनालय, मुंबई. 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, (स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयाकडे 
मुंबई. सेवा वर्ग) 

१९. | श्री.दयानंद दादासाहेब गोरे, पुणे मुख्याधिकारी, अकलूज नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, रोहा नगरपरिषद, जि.सोलापूर. 
जि.रायगड 

२०. | श्री.संजय महादेव केदार, नाशिक मुख्याधिकारी, सिन्नर नगरपरिषद, जि.नाशिक. 


मुख्याधिकारी, सिन्नर नगरपरिषद, 
जि.नाशिक. 


या गट-अच्या कार्यरत पदावर पदोन्नती. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 

२१. (asta खंडू पाटील, पुणे मुख्याधिकारी, लोणावळा नगरपरिषद, जि.पुणे. 
मुख्याधिकारी, कागल नगरपरिषद, 
जि.कोल्हापूर. 

२२. | श्री.सुनिल दाजीबा बल्लाळ, पुणे मुख्याधिकारी, चाकण नगरपरिषद, जि.पुणे. 
मुख्याधिकारी, उमरेड नगरपरिषद, 
जि.नागपूर. 

23. | श्री.विजयकुमार सरनाईक, पुणे मुख्याधिकारी, तळेगांव-दाभाडे नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, बल्लारपूर जि.पुणे. 
नगरपरिषद, जि.चंद्रपूर. 

२४. | श्री.किरण शामराव देशमुख, जिल्हा नाशिक मुख्याधिकारी, ओझर नगरपरिषद, जि.नाशिक. 
प्रशासन अधिकारी, नाशिक. तसेच, तेथील प्रशासक पदाचा कार्यभार. 

२५. | श्री.मनोजकुमार सुधाकर देसाई, पुणे मुख्याधिकारी, विटा नगरपरिषद, जि.सांगली. 
मुख्याधिकारी, वडगांव नगरपरिषद, 
जि.कोल्हापूर. 

२६. | श्री.विजयकुमार मारुतीराव मुंढे, नाशिक उपायुक्त, नाशिक महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, गट-ब (नियुक्तीच्या 
प्रतिक्षेत) 

२७. | श्रीअतुल da पाटील, कोकण-२ उपायुक्त, कल्याण-डोंबिवली 
मुख्याधिकारी, विटा नगरपरिषद, महानगरपालिका. 
जि.सांगली. 

२८.  श्री.धेय॑ शिळ रामदास जाधव, कोकण-२ उपायुक्त, कल्याण-डोंबिवली 
मुख्याधिकारी, अकलूज महानगरपालिका. 
नगरपरिषद, जि.सोलापूर. 

२९. | श्री.प्रविण देवीदास मानकर, अमरावती  । मुख्याधिकारी, वरुड नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, नरखेड नगरपरिषद, जि.अमरावती. 
जि.नागपूर. 

३०. | श्री.मल्लीकार्जुन शांकर पाटील, कोकण-२ सहायक आयुक्‍त, गट-अ, नगरपरिषद प्रशासन 
सहायक आयुक्त, गट-ब, संचालनालय, मुंबई. 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय. 

३१. | श्री.गणेश कारभारी शिंदे, नाशिक मुख्याधिकारी, श्रीरामपूर नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, श्रीरामपूर जि.अहमदनगर. या गट-अच्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.अहमदनगर. पदोन्नती. 

३२. | श्री अशोक वसंत साबळे, | औरंगाबाद । मुख्याधिकारी, अंबाजोगाई नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, अंबाजोगाई जि.बीड. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 


नगरपरिषद, जि.बीड. 


पदोन्नती. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 

३३. | श्री.सुहास परशुराम जगताप, नाशिक उपायुक्‍त, मालेगांव महानगरपालिका. 
सहायक आयुक्त, पुणे 
महानगरपालिका. 

३४. श्री.नागेद्र अनंत मुतकेकर, नाशिक मुख्याधिकारी, येवला नगरपरिषद, जि.नाशिक. 
मुख्याधिकारी, गडहिंग्लज 
नगरपरिषद, जि.कोल्हापूर. 

३५. | श्रीमती स्वाती MTU, कोकण-२ उपायुक्त, कल्याण-डोंबिवली 
मुख्याधिकारी, पालघर महानगरपालिका. 
नगरपरिषद, जि.पालघर. 

३६. | श्री.उमेश मनोहर TU, | औरंगाबाद । उपायुक्त, नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, गेवराई नगरपरिषद, 
जि.बीड. 

३७. |श्री,फिक कंकर सय्यद, | औरंगाबाद ।मुख्याधिकारी, सिल्लोड नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, सिल्लोड जि.औरंगाबाद. या गट-अच्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.औरंगाबाद. पदोन्नती. 

३८. | श्रीमती विणा ज्ञानेश्वर पवार, । औरंगाबाद । उपायुक्त, लातूर महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, वैराग नगरपरिषद, 
जि.सोलापूर. 

३९. | श्री.हेमंत आबासाहेब निकम, नाशिक मुख्याधिकारी, चोपडा नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, मुरगुड नगरपरिषद, जि.जळगांव. 
जि.कोल्हापूर. 

४०.  श्री.नानासाहेब देवराम कामठे, कोकण-१ उपायुक्‍त, वसई-विरार महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, चाकण नगरपरिषद, 
जि.पुणे. 

४१. | ater गणपत दिघे, नाशिक उपायुक्त, मालेगांव महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, तळेगांव-दाभाडे 
नगरपरिषद, जि.पुणे. 

४२. | श्री.राहुल बाबुराव सुर्यवंशी, | औरंगाबाद  । मुख्याधिकारी, सेलू नगरपरिषद, जि.परभणी. 
मुख्याधिकारी, खुलताबाद 
नगरपरिषद, जि.औरंगाबाद. 

४३. | श्रीमती वसुधा सुधाकर फड, | औरंगाबाद । मुख्याधिकारी, गंगाखेड नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, औसा नगरपरिषद, जि.परभणी. 
जि.लातूर. 

४४. | श्री.सुमेध  इंश्वरराव अलोणे, | अमरावती | मुख्याधिकारी, अंजनगांवसुर्जी नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी,  अआंजनगांवसु्जी जि.अमरावती. या गट-अच्या कार्यरत पदावर 


नगरपरिषद, जि.अमरावती. 


पदोन्नती. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 
४५. | श्री.सचिन मच्छिद्रनाथ बांगर, नाशिक उपायुक्त (मुल्य निर्धारक व कर), अहमदनगर 
मुख्याधिकारी, राहुरी नगरपरिषद, महानगरपालिका. 
जि.अहमदनगर. 
४६.  श्री.सोमनाथ भगवान जाधव, औरंगाबाद उपायुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, लोणावळा 


नगपरिषद, जि. पुणे. 


४७. | श्रीमती कल्पीता किशोर पिंपळे कोकण-२ उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिका. 
(सुवर्णा किशोर वडे, सहायक 
आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका. 


४८. | श्री.पंकज गोकुळ पवार-पाटील, कोकण-१ उपायुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, कर्जत नगरपरिषद, 
जि.रायगड. 

४९. | श्रीमती मंगला उत्तम माळवे, नागपूर सहायक आयुक्त, Wes, नागपूर 
सहायक आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका. 
महानगरपालिका. 

go. | श्रीमती पल्लवी चंद्रकांत पाटील, अमरावती मुख्याधिकारी, उमरखेड नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, महाबळेश्वर जि.यवतमाळ. 


नगरपरिषद, जि.सातारा. 


५१. | श्री.समिर Got भुमकर, सहायक |  कोकण-१ उपायुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका. 
आयुक्‍त, गट-ब, विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 


५२. | श्रीमती विद्यादेवी हरिश्चंद्र पोळ, नागपूर सहायक आयुक्त, गट-अ, नागपूर 
सहायक आयुक्‍त, कोल्हापूर महानगरपालिका. 
महानगरपालिका. 

५३. | श्री.रमाकांत दिलीपराव डाके, पुणे मुख्याधिकारी, कराड नगरपरिषद, जि.सातारा. 
मुख्याधिकारी, कराड नगरपरिषद, (दिव्यांग) या गट-अच्या कार्यरत पदावर पदोन्नती. 
जि.सातारा. 


२. उपरोक्त पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे: - 

(१ मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून सामान्य 
प्रशासन विभाग(का.१६-ब), शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहुन सदर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतीळ 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४ 


(३) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.३०३/कार्या-१२, दि.१२.०९.२०१६ व अनुषंगिक शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

(४) संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नत अधिकाऱ्यांस तात्काळ कार्यमुक्त करावे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊन, तसा अनुपालन अहवाल झासनास सादर करावा. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१८१५३२३७८१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SACHIN DATTATRA\Y Sacer ccnmener 


7320450084, 
‘SDOF911EAF72D918202F02F540836A5F65E8B71C 
TRAY SAHASRABUDDHE 


6206. 


Date: 


शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक 
सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 
सर्व संबंधित महानगरपालिका महापौर. 
५. सर्व संबंधित महानगरपालिका आयुक्त. 
६. सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत नगराध्यक्ष. 
७. सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत मुख्याधिकारी. 
८. सर्व संबंधित मुख्याधिकारी गट-ब 


Cc “७ A -5 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (नवि) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (नवि) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (नवि-१)/(नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 

८. निवडनस्ती (नवि-१४) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


